RNI No. MAHBILL / 2009/ 31733 


Reg . No. MH/ MR/ South- 322/ 2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ६, अंक ९ ] 


मंगळवार , एप्रिल २२, २०१४ / वैशाख २, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ५ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक १५ एप्रिल २०१४ 


अधिसूचना 
लाचलुचपत प्रतिबंध अधिनियम, १९ ८८ . 

क्रमांक विशेन्या . १३१४ / प्र.क्र . ५९ / का - नऊ.- लाचलुचपत प्रतिबंध अधिनियम , १९ ८८ (१ ९८८ चा ४९ ) याच्या कलम ३ च्या 
पोट - कलम (१ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, मा . मुख्य न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या शिफारशीनुसार, 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे सर्वश्री यू. बी. शुक्ला व आर . एन . जोशी, न्यायाधीश, नगर दिवाणी न्यायालय आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मुंबई यांची 
अनुक्रमे सर्वश्री एम . वाय . मानकर व आर . पी. जोशी यांच्या जागी केवळ केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण ( सी.बी.आय.) यांनी अन्वेषण केलेली, 
अधिनियमाखाली दाखल झालेली प्रकरणे चालविण्यासाठी विशेष न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 


उक्त 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सु . सो . शिंदे, 
विधी सल्लागार- नि - सह सचिव . 


भाग चार - अ -५९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, एप्रिल २२, २०१४ / वैशाख २, 


शके १ ९ ३६ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated the 15th April 2014 


NOTIFICATION 


PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 . 

No. SPC . 1314 / C.R . 59/Desk - IX . - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of 
section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 ( 49 of 1988 ) the Government of Maharashtra 
with the concurrence of the Hon ble Chief Justice of the High Court of Judicature at Bombay , 
hereby appoints Shri U. B. Shukla and Shri R. N. Joshi, Judges, City Civil Court and Additional 
Sessions Judges , Bombay as Special Judge for trial of cases under the said Act ( cases investigated 
by the Central Bureau of Investigation ) exclusively in place of Shri M. Y. Mankar and R. P. Joshi 
respectively . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. SHINDE , 
Legal Advisor -cum - Joint Secretary . 


ON BEHALF OFGOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


